जेव्हा प्राणी मोठे 
होतात 


मिल्रिसेंट ई. सेल्सम 
चित्र: जॉन कॉफमैन 


जेव्हा प्राणी मोठे 
होतात 


मराठी : जुई 


६ जेव्हा प्राणी मोठे 
) होतात 


मिलिसेंट ई. सेल्सम 
चित्र: जॉन कॉफमैन 


ही एक गोरिलाच्या बाळाची गोष्ट आहे. 


हे बाळ खूप छोटं आणि अशक्त आहे. 


हे फक्त एक दिवसाचच आहे. 


आणि ही गोष्ट एका कोकरूची आहे जे 
मोठे झाल्यावर मेंढी बनेल. 


आत्ता अगदी अर्धा तासापूर्वीच ह्या 
कोकराचा जन्म झाला आहे. 


पण जन्म झाल्यावर लगेच लडखडत तो 
पायांवर उभा राहू शकतो. 


बाळ गोरिला मोठा होईल. 

आणि कोकरू पण मोठं होईल. 

पण ते वेगवेगळ्या पद्धतीने मोठे होतील. 
काही प्राणी हळूहळू मोठे होतात, 

जस की हे गोरिलराच बाळ जे आईवर 
अवलंबून आहे. 


आणि काही प्राणी या मेंठीच्या कोकरू सारखे लवकर 
मोठे होतात. 
कु 
र्ट 


भक. क :-22">- 


पक्षी पण वेगवेगळ्या पद्धतीने मोठे होतात. 
जेव्हा चिमणीचे पिल्लू अंड्यातून बाहेर येत तेव्हा 
त्याला काहीही दिसत नसतं. 

आणि त्याच्या अंगावर पंख ही नसतात. 


पण बदकाचे पिल्लू मात्र अंड्यातून बाहेर आल्या 
आल्या चालायला आणि पोहायला लागतं. 
वेगवेगळ्या पद्धतीने प्राणी मोठे होतात. 


नंतर ते मोठे आणि अजून मोठे होतात. 
मोठे झाल्यावर ते स्वतःची देखभाल करू शकतात. 


गोरिलाच्या बाळाची आई त्याला दूध पाजते. 
ते बाळ पण आईला घट्ट पकडून असते. 


रात्री गोरिलाचे बाळ आपल्या आईबरोबर 
फांदयांनी बनवलेल्या घरट्यात झोपते. 


ते सतत आपल्या आईबरोबर असते. 


मेंढीला सुद्धा आपल्या बाळासाठी दूध 
असते. 


लवकरच कोकरू जिथून दूध मिळते ती 
जागा शोधून काढतं. 


गरम दूध पिऊन ते आपलं पोट भरतं. 
त्याला झोप येते. 


कोकरू दूध पितं आणि झोपतं. 
परत दूध पितं आणि झोपतं. 


गोरिलाची आई आणि बाळ एकटे नसतात. 
जंगलामध्ये ते इतर गोरिलांबरोबर रहातात. 


आत्ता गोरिलरांची टोळी आराम करत आहे. 
आत्ताच त्यांनी भरपूर पाने, झाडांची सालं 
आणि मुळे खाल्ली आहेत. 


आता ही टोळी नवीन जागी जाण्यासाठी 
तयार आहे. 


पाठीवर चंदेरी रंगाच्या केसांचा मोठा आणि 
म्हातारा गोरीला त्यांना खुणा करून आदेश 
देत आहे. 

तो त्यांचा नेता आहे. 


गोरिलाच्या आईने बाळाला आपल्या 
छातीशी एका हाताने उचलून धरले आहे. 


आता ती दोन पाय आणि एका हातावर 
चालत आहे. 


मेंठीच्या बाळाची आई पण एकटी नाहीये. 
ती पण इतर मेंढ्यांबरोबर कळपामध्ये राहते. 


कोकरू आपल्या आईच्या मागे मागे असते. 


आई आणि कोकरू बरोबर चालतात. 
ते हळूहळू गवत खायला शिकते. 


कळपामधील सगळ्यात वयस्क 
मेंदी चालायचा संकेत देते. 


ती त्यांची नेता आहे. 


आई मेंढी इतर मेंढ्यांचा पाठलाग करते. 
कोकरू त्याच्या आईचा पाठलाग करते. 


आता ते तीन महिन्याचे झाले आहे. 


जेव्हा त्याची आई त्याला जमिनीवर ठेवेल 
तेव्हा तो रांगत दूर जाऊ शकेल. 


पण खूप दूर नाही. 


आणि जर पिल्लू दूर गेले तर आई त्याला 
स्वतःजवळ खेचून आणेल. 


कोकरू काही आठवड्यांचेच आहे. 


जेव्हा ते लांब जाते तेव्हा त्याची आई “बँ बँ" 
अशी हाक मारते. 


आणि मग कोकरू आपल्या आईकडे पळत येते. 


जेव्हा कोकरू हरवून जाते तेव्हा तेही “बॅ” 
ओरडते. 


आई त्याची हाक ऐकून त्याला शोधून काढते. 


तीन महिन्याचे गोरिलाचे पिल्लू आता आपल्या 
आईच्या पाठीवर बसून हिंडू लागले आहे. 


फिरताना ते आपल्या हाताने पाने तोडायला लागला 
आहे. 


कधी कधी ते एका छोट्या झुडपाला तोंडात कोंबते. 
आता त्यात्रा दात आत्रे आहेत. 

आता ते पान आणि आणि छोट्या फांद्या चाऊ 
शकते. 


कोकरू पण आता कमी दूध पिते आणि 
जास्त गवत खाते. 


७0:/: 26 
५९७, 
ह 


गोरिलाचे पिल्लू आता अजून मोठे झाले 
आहे. 
आता ते सहा महिन्याचे झाले आहे. 


ते अजून आईचं दूध पिते पण आता 
जास्तीत जास्त पान आणि फांद्या खाते. 


आता ते झाड एकटे चढू शकते. 


आणि उलटे लटकू शकते. 


आता गोरीलाच पिल्लू एक वर्षाचे झाले आहे. नेता एक वेल पकडतो आणि 
त्याच्यावर झोका घ्यायला जातो. 
जेव्हा त्याची आई आराम करत असते तेव्हा ते 


इतर पिल्लांबरोबर खेळते. त्यामुळे वेल तुटून जाते. 


त्यांच्यापेकी चारी पिल्ले एक खेळ आणि नेता खात्री पडतो. 


खेळत आहेत. 

जणू काही लहान मुलांचा आवडता खेळ 
“शिवाजी म्हणतो* सारखा खेळ खेळत आहेत. 
या खेळात एक पिल्लू नेता बनून एका 
फांदीवरून चालत आहे. 

बाकीचे त्याच्या मागे मागे चालत आहेत. 
नेता आता वेलीवर चढला आहे. 

बाकीचे त्याच्या मागे मागे वेलीवर चढले 
आहेत. 

नेता घसरून पडतो. 

बाकीचे पण घसरून पडतात. 


त्याच्या मागोमाग त्याचे सारे मित्र 
पण खाल्ली पडतात. 


ते खात्री पडलेल्या पानांच्या 
ढिगाऱ्यात हळूच पडतात. 


र्क क ५ कळी कि 
६५. ५. > 
२.३. (९ शै ) क 4 ०... सवी त 
ते मोठ्या दगडांवर उड्या मारतात. 
दगडांच्या वरून खाली उड्या मारतात. 
जर कोणी उडी मारताना गिरकी 
घेतली तर बाकीचे पण तशीच उडी 
| मारून गिरक्या घेतात. 
कोकरू काही आठवड्यांचाच असताना इतर 
पिल्लांबरोबर खेळ खेळतो आहे. क 
र 7. 
वाह... 
ते पण “शिवाजी म्हणतो” सारखा खेळ खेळत आहेत. . अ ती. '$ न्हा व 
क व्या टप 9 भ | 1! 
ते हिरव्या गवतामध्ये च्या मागे पळत १ 9 १ भु ५) 
| पी, (९ 
आहेत. (श्री, १ 


मेंढ्यांची पिल्लं पण “डोंगराचा राजा” सारखा 
खेळ खेळतात. 


गोरिलाची पिल्लं अजून एक खेळ खेळतात. 
तो खेळ “डोंगराचा राजा” या खेळासारखा आहे. 


एक जण झाडाच्या फांदीवर जाऊन बसते. 

तो असतो राजा. 

बाकी जण राजाला धक्का मारून पाडण्याचा प्रयत्न 
करतात. 

पण राजा त्यांना लाथ मारून हाकतवून देतो. 
जोपर्यंत ते पिल्लू खाली पडत नाही तोपर्यंत तो 
राजा असतो. 


जेव्हा राजा खात्री पडतो तेव्हा नवीन राजा निवडला 
जातो आणि खेळ चालू राहतो. 


१02 
(/8” | 
(*९-.-८/४/८....>:<,,»* > इथे दोन कोकरांची लढाई सुरू आहे. 
५००. ५५॥५४४* 1. इथे दोन कोकरांची लढाई सरू 
९४७००७५” १४78 08 (07 िटकडल, णु 
४ क ह ग ७ य 


ते एकमेकांसमोर चढाई करत आहेत. 


डोके खाल्ली करून ते एकमेकांवर मुसंडी मारत आहेत. 
जेव्हा त्यांची डोकी एकमेकांवर आपटतात तेव्हा ते 
एकमेकांपासून लांब जातात. 


गोरिलाची पिल्ल कुस्ती खेळतात. 


इथे दोन पिल्ले कुस्ती खेळत 


थोड्यावेळाने पुन्हा तोच खेळ सरू करतात. 
आहेत. द्र वद 


हा फक्त खेळ आहे! 


कधी कधी गोरिलाची पिल्लू एकटेच 
स्वतःशी खेळते. 


झाडाची पाने त्याचे खेळणे असतात. ) र्‌ 

र रॉ > > 
इथे एक गोरिलाचे पिल्लू आहे र ) १ 
ज्याच्या हातात हिरव्या पानांचा धि 82, ष्‌ ४ 
गुच्छ आहे. ही १.0” / 
तो कधी कधी गुच्छ जमिनीवर 
आपटतो. 
कधी तो डोक्यावर फिरवतो. 
कधी कधी तो पाने तोडून हिरव्या गर्क, ०“ नक: 
रंगाचा सडा स्वतःभोवती तयार 2४४७४ 
न म रथ र 

| 


कधी ती पाने डोक्यावर ठेवतो. 
ही पानांची टोपी घालून खाली बसून 
राहतो. 


“ 


कधी कधी कोकरू पण आपल्या 
आईजवळ जाते. 

ते आपल्या आईच्या जवळ एका मोठ्या 
झाडाच्या सावलीत जाऊन पडून राहते. 


जेव्हा गोरिलाची आई जंगलातून चालत 
असते, तेव्हा ते पिल्लू आईच्या पाठीवर 
बसून राहते. 


किंवा कधी कधी आईच्या मागे मागे 
चालते. 


जेव्हा मेंढी उभी राहून चालू लागते 
तेव्हा कोकरू सुद्धा उठून त्याच्या आईच्या 
मागे मागे चालू लागते. 


आता गोरिलाच्या पिल्लाला आईचे दूध कमी 


मिळते. 

झाडांची रही 
जेव्हा ते दीड वर्षाचे होते तेव्हा ते झाडांची झपा ही '/ १1 डा 
पाने, मुळे, खोडे खायला लागते. कॉ... ("५ ', 


आईच्या आसपास असते. 


र केटी , आळे 4 २ ॥। श्र ती पि ह. 8 क ७ 
परंतु जेव्हा ते खेळत नसते तेव्हा मात्र ते शक ह. अ र्शक क्ष, औो. 
$ (१ श ह 2 -& ् 


कोकरू आता काही महिनेच आईचे दूध पिते. 
त्यानंतर ते फकत गवतच खाते. 
कोकरू आता मोठे झाले आहे. 


जेव्हा ते एक वर्षाचे होईल तेव्हा त्याला 
स्वतःचे बाळ होऊ शकते. 


गोरिलाचे पिल्लू अजून मोठे झाले आहे. 


वयाच्या तीन वर्षापर्यंत ते आपल्या आईबरोबर 
राहते. 


आता रात्री झोपायच्या वेळी ते स्वतःचे स्वतः 
घरटे तयार करते. 


त्याच्या आईने अजून एक पिल्लाला जन्म 
दिला आहे. ते बाळ छोटे आणि अशक्त आहे. 


त्याला आपल्या आईची गरज आहे. 


आता हा मोठा गोरिला स्वतःची स्वतः 
काळजी घेऊ शकतो. 


इतर गोरीलांच्या झुंडीत त्याने एक स्थान 
मिळवले आहे. 


बाकीच्या प्राण्यांप्रमाणे पक्षी पण मोठे 
होतात. 


ही चिमणीची अंडी आहेत. ही बदकाची अंडी आहेत. 


चिमणीची पिल्ल्रे बारा दिवस 
अंड्यात वाढतात. 


आता ती अंड्यात्रा चोच मारत आहेत. 
आता ती लवकरच बाहेर येणार आहेत. 


इथे एक पिल्लू, तिथे दुसरे पिल्लू. 
हे तिसरं पिल्लू आणि हे चोथ. 


या सार्‍या चिमण्या आहेत. 


बदकाचे पिल्लू मात्र जजळजवळ एक 
महिना अंड्यात वाढते. 


मग ते अंड्याला चोच मारायला लागते. 


एक ओलं बदकाचे पिल्लू अंड्यातून 


बाहेर पडते. 
वषी क डर 
आता अजून एक बाहेर आले आहे.. शी! श्व 
दत '% 
जव 
अजून एक, अजून एक! > ष्‌ 
प 1 


ही बदके मल्लार्ड जातीची आहेत. 


बदके किती वेगळी आहेत. 
त्यांना नाजूक पंख आहेत. ते बघू शकतात. 


त्यांचं अंग कोरडे झाल्यावर, त्यांची आई 
त्यांना हाक मारते. 


आई घरटे सोडून जाते. 


छोटी पिल्ले तिच्या मागे मागे जातात. 


आई पाण्यात चालते आणि मग पोहायला 


छोट्या चिमण्या गवतात लपल्रेल्या घरट्यात लागते. 

आहेत. 

छोट्या आहेत आणि त्यांना मदतीची गरज पिल्ले पण आईच्या मागोमाग पाण्यात 

आहे. जातात आणि पोहायला लागतात. 

त्यांच्या शरीरावर पंख आलेले नाहीत. रि 

त्यांना अजून नीट दिसत नाही. ऱ्य, व... 
ना चालता र क ऱ््र्द् ह 

त्यांना चालता येत नाही. & >> टू न “र? न्न 

अरी ्क्रेत्रि (४ 
१-८ > वे टी >> व शश ५७१७००” ... 


२-५”२%५/७८१७५- 


क. 227 कि 


इथे चिमणीच्या पिल्लांची आई जेवण घेऊन आली 
आहे. 

मग चार डोकी वर उठतात आणि चार तोंडी एकदम 
उघडतात. 

ज्या पिल्लाचे डोके सगळ्यात वर आहे आणि ज्याची 
चोच सगळ्यात जास्त उघडलेली आहे त्यातला जेवण 
मिळते. 

पिल्लांची आई परत उडून जाते. आणि ती अजून 
जेवण घेऊन येते. 

मग इतर पिल्लांना जेवण मिळते. 


चिमण्याच्या पिल्लांचे बाबा ही जेवण घेऊन 
येतात. 

आई-बाबा दिवसभर या कामात गुंतलेले 
असतात. 

ते किडे पकडतात आणि घरट्या जवळ 
येतात. 

जेव्हा खूप थंडी असते किंवा खूप ऊन असते 
तेव्हा पिल्लांची आई आपले पंख पसरते 
आणि पिल्लांसाठी छत्री तयार करते. 


बदकाच्या पिल्लांना जेवण भरवायची वेळ येत 
नाही. 

ते स्वतःच पाण्यावर आपले जेवण शोधतात. 
पाण्यावर असलेले किडे, माशा, भुंगे हे त्यांचे 
जेवण. 

त्यांची आई पाण्यात डुबकी मारते आणि तिथे 
असलेल्या झाडांची पाने आणि बिया खाते. 


रात्री बदकांची आई आपल्या पिल्लांना 
किनाऱ्यावर आणते. 

त्यांच्यावर स्वतःचे पंख पसरून त्यांना 
ऊब देते. 

बाबा बदक एकटाच कुठेतरी निघून 
जातो. 

आई बदकच आपल्या पिल्लांचा सांभाळ 
करते. 


चिमण्यांची पिल्ले मोठी होत आहेत. 


आता ती तीन दिवसाची आहेत, 


सहा दिवसानंतर, 


बदकाची पिल्ले व्यवस्थित उभी 
राहू शकत आहेत. 


त्यांना पंख उगवू लागले आहेत. 
त्यांचे डोळेही उघडायला लागले आहेत. 
त्यांचे आई-बाबा त्यांना जेवण आणत आहेत. 


आणि पिल्ले वाढत आहेत. 


त्यांचे पंख ही वाढले आहेत. 


त्यांचे डोळे पूर्णपणे उघडले आहेत. 


आठ दिवसांच्या चिमण्याच्या पिल्लांना आता 
शरीरभर पंखा आले आहेत. 


ते घरट्यातच हिंडत आहेत. 


कधी कधी घरट्याच्या कडेवर चढत आहेत. 


कळ १ श्र 


पिल्ले आता दहा दिवसांची झाली 


आहेत. 
घरट्या बाहेर उडी मारण्यासाठी के. ज्र 
2 4 3 
तयार झाली आहेत. अ ऱ्ह ध््ल्ट्र 
ब वु 00% शि 
हे आता एक गेलं. 
आणि दुसरं. 
आता तिसरं. क 
आणि चोंथ. णि ही: 
४७ > 6 2 "94 पज 
य * छट जट 2 
सर्व पिलू घरट्या बाहेर उडी 
मारत्री आहे. 
पिल्ले फार लांब उडत नाही. 
शद्ध न वे 
घरट्याच्या आजूबाजूच्या ब्द््े प” क सी पकी 
झाडाझुडपात हिंडतात. क >... 


पुढच्या काही दिवसात पिल्लं व्यवस्थित उडू 
लागतात. 


प्रत्येक पिल्लू आता एकट्याने जग बघत आहे. 


पण प्रत्येकाला आपल्या आई-वडिलांचा आवाज 
ऐकू येतो आणि आई-वडिलांना सुद्धा त्यांचा 
आवाज ऐकू येतो. 


जेव्हा ते "ईप!" असा आवाज काठतात तेव्हा 
जवळच्या झुडपात आई-बाबा त्यांना शोधतात 
आणि जेवण देतात. 


आजूबाजूला काही धोका असेल तर आई किंवा 
बाबा “टीक टीक टीक” असा आवाज काढतात 
आणि पिल्ले आवाज न करता स्तब्ध उभी 
राहतात जेणेकरून कोणीही त्यांना शोधू शकत 
नाही. 


पण बदके काय करतात जेव्हा धोका असतो 
तेव्हा? 


हे बघा एक कासव आल्रं. 
बदकांची आई जोरात ओरडते. 


सगळी पिल्ले एकत्र येऊन तिच्या मागे खे 
जातात यी मली. व्या 
र की ऱ्या क्र मित शा ची 
रि 44582 % ह्रीं ५." /“ ण 


पण आता कासव तर फार जवळ आले आहे. 
आई परत जोरात ओरडते. पिल्ले आता क 
पाण्यावर असलेल्या झाडांमध्ये लपून बसतात. 


आई जोर जोरात पंख फडफडते. 

कासव तिच्या मागे जाते पण ती कासवाच्या 
पुढे असते. 

जेव्हा ते पिल्लांपासून खूप लांब जातात तेव्हा 
आई आकाशात उडते. 

ती परत पिल्लांजवळ जाते आणि पिल्लांना 
हाक मारते. 

पिल्ले तिच्याजवळ जातात. आता ते सुरक्षित 
असतात. 


सतरा दिवसांपर्यंत चिमण्यांची पिल्ले 
घरट्या जवळच्या 
झाडाझुडपातच हिंडतात. 


पण त्यानंतर ते हळूहळू बाहेर 
यायला लागतात. 


चारही पिल्ले एकमेकांना शोधतात. 
आता त्यांना नीट उडता येत असते. 


पिल्ले आता एकवीस दिवसांची झाली 
आहेत. 

त्यांना स्वतःचे अन्न मिळवता येत असले 
तरीही अजूनही ते जेवणासाठी आई- 
बाबांवर अवलंबून असतात. 


जेव्हा बाबा गाणं गातो तेव्हा ते त्याच्या 
शेजारी येऊन बसतात कधी कधी तर 
त्याच्या अंगावर बसतात! 


एक महिन्यानंतर पिल्ले आता व्यवस्थित 
मोठी झाली आहेत. 

ती स्वतःचे अन्न स्वतः मिळवतात. 

ती उंच उडू शकतात. 


एकमेकांना ती "चिप! चिप!" अशी हाक 
मारतात. 


,४*१ 


इथे एक तरुण बदक आहे. 


बदकांना मोठे व्हायला जास्त वेळ लागतो. 


ती पाण्यात इथे तिथे हिंडत आहे. 
उन्हाळ्यात सगळा वेळ ते पोहतात ,खातात 


आणि आराम करतात. र 
पंख फडफडत आहे. 
दोन महिन्यानंतर त्यांना उडायला लागणारे 


च्य एका आठवड्यानंतर बदकाचे हे कुटुंब उडू लागेल. 
पंखही येतात. कि 


बदकाचे कुटुंब आता मोठे झाले आहे. 


मोठी बदके इतर बदकांच्या कळपात 
सामील झाली आहे. 


थंडीमध्ये किवा पानगळीमध्ये त्यांचे 
थवेच्या थवे आकाशात उडतात आणि 
दक्षिणेला जातात. 


पानगळीच्या दिवसात तरुण बदके 
दक्षिणेच्या दिशेने उडतात. 


समाप्त 


पुढच्या वर्षी ते परत उत्तरेला 
उडतील. 

छोटी चिमणीची आणि बदकाची 
पिल्ले जे जी एका वर्षांपूर्वी छोटी 
होती, त्यांना आता स्वतःची बाळे 
होती आणि ते स्वतःचे 

कुटुंब वाढवतील. 


